वैध मापन शास्त्र यंत्रणे अंतर्गत सहायक 
नियंत्रक गट-ब (राजपत्रित) या पदावर तदर्थ 
पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक - वैमाशा-२०१८/प्र. क्र. १५६/ग्रासं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - १३ ऑगस्ट, २०१९ 
शासन आदेशा:- 
सन २०१८-१९ या निवडसूची वर्षात वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील खालील निवडश्रेणी निरीक्षक, वैध 
मापन शास्त्र, गट ब राजपत्रित वेतनश्रेणी-5-१४- (रू.३८६००-१२२८००) यांना सहायक नियंत्रक, वैध मापन 
शास्त्र Te ब, राजपत्रित - वेतनश्रेणी 5-१५- (रू. ४१८००-१३२३००) पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटींच्या 
अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर निवडश्रेणी निरीक्षक, 
वैध मापन शास्त्र यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ -५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात 


येत आहे. 


अधिकाऱ्याचे नाव 


प्रवर्ग 


सध्याची पदस्थापना 


पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 


P| भृ 


श्री.र.शि.परदेशी 


विजा-अ 


निरीक्षक, वैध मापन 
शास्त्र, भांडूप विभाग, 
मुंबई 


सहायक नियंत्रक, वैध मापन 
शास्त्र, नागपूर विभागीय 
कार्यालय 


श्री.अ.श्री.येवलेकर 


खुला 


निरीक्षक, वैध मापन 
ara, मनमाड विभाग, 
जि.नाशिक 


सहायक नियंत्रक, वैध मापन 
शास्र, सांगली जिल्हा 


श्री.नि.पु.जोजी 


खुला 


निरीक्षक, वैध मापन 
शास्त्र, धुळे-३ विभाग, 
जि.धुळे 


सहायक नियंत्रक, वैध मापन 
शास्त्र, नागपूर - वर्धा जिल्हा 


श्री.र.सि.भोई 


निरीक्षक, वेध मापन 
शास्त्र, साठवणूक टाकी 
क्र.३, मुंबई 


सहायक नियंत्रक, वैध मापन 
शास्त्र, अमरावती विभागीय 
कार्यालय 


& र 


श्री.प्र.पा.विभांडीक 


निरीक्षक, वैध मापन 
शास्त्र, पाचोरा विभाग, 
पाचोरा 


सहायक नियंत्रक, वैध मापन 
area, नाशिक विभागीय 
कार्यालय 


श्री.सु.अ.चांदूरकर 


निरीक्षक, वैध मापन 
शास्त्र, मोर्शी विभाग, 
जि. अमरावती 


सहायक नियंत्रक, वैध मापन 
शास्त्र, अमरावती विभागीय 
कार्यालय 


श्री.प्र.र.परदेशी 


निरीक्षक, वैध मापन 
शास्त्र, वडाळा विभाग, 
मुंबई 


सहायक नियंत्रक, वैध मापन 
शास्र, परभणी जिल्हा 


श्री.रा.ल.रूपनर 


भ.ज.-क 


निरीक्षक, वेध मापन 
शास्त्र, कुर्डुवाडी विभाग, 
जि.सोलापूर 


सहायक नियंत्रक, वैध मापन 
शास्त्र, जालना जिल्हा 


शासन आदेशा क्रमांकः वैमाशा-२०१८/प्र. क्र. १५६/ग्रासं-३ 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात 
राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर 
याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण 
नसल्याचे अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दि.२८.१२.२०१७ रोजी दिले आहेत. त्यानुसार तूर्तास 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही करताना सेवाज्येष्ठता 
यादीमधील मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दि.२५.०५.२००४ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत, 
याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी अशा सूचना सा.प्र.वि./ का.१६-ब ने दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दिल्या आहेत. त्यानुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून तसेच पुढील अटीच्या अधीन राहून संबंधीत निवडश्रेणी निरीक्षक, वैध 
मापन शास्त्र यांना सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गात खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरूपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


१) सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपातील तदर्थ पदोन्नती राहील. 

2) सदर पदोन्नत्या, सद्य:स्थितीत निवडश्रेणी निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र या पदाच्या ज्येष्ठता 
यादीबाबत कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित नाही, तसेच या ज्येष्ठता यादीस आव्हानित 
देखील करण्यात आलेले नाही ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन केवळ तात्पुरत्या / तदर्थ स्वरूपात 
देण्यात येत आहेत. 

3) सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपात असून सदर पदावर संबंधीत अधिकाऱ्यांचा 
कायमस्वरूपी धारणाधिकार राहणार नाही. 

४) सन २०१८-१९ या निवडसूची वर्षाकरीता पात्र निवडश्रेणी निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र यांची 
निवडसूची तदर्थ स्वरूपाची असून सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र पदावरील पदोन्नत्या या 
तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत. परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमित पदाचा व सेवा 
Roda कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

५) निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी दि.२५.०१.१९९९ अन्वये विहित केलेले महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(संगणक हाताळणी/ वापराबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक ठरविण्याबाबत) नियम,१९९९ व 
दि.२८.०५.२०१८ अन्वये विहित केलेले (सुधारणा) नियम, २०१८ नुसार संगणक परिक्षा उत्तीर्ण 
केली आहे याची नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी खातरजमा करावी. 

६) सदर पदोन्नत्या तदर्थ स्वरूपाच्या असून त्या केवळ पदोन्नत कोट्यात उपलब्ध होणाऱ्या पदांनुसार 
नियमित करण्यात येतील. 

७) संबंधीत निवडश्रेणी निरीक्षक,वैध मापन शास्त्र यांनी सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र पदावरील 
तदर्थ पदोन्नती न स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही-२०१५/ 
प्र.क्र.३०३/ का.१२, दि.१२.०९.२०१६ अन्वये त्यांचे नाव सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीतून काढून 
टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः वैमाशा-२०१८/प्र. क्र. १५६/ग्रासं-३ 


तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत सहायक नियंत्रक पदावरील तदर्थ पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता 
तपासण्यात येईल. 

८) सदर अधिकाऱ्यांची सहायक नियंत्रक पदावरील तदर्थ पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरूध्द 
प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू झालेली नाही वा 
प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

९) हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याला तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
तसेच पदोन्नत अधिकाऱ्याने पदस्थापना केलेल्या पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. संबंधीत उप 
नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांच्या मार्फत कार्यमुक्‍ततेचे तसेच रूजू 
करून घेतल्याच्या आदेशाच्या प्रती शासनास पाठवाव्यात. 


३. दरम्यान, पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ व इतर राज्यांच्या याचिकेबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१५.०४.२०१९ राजी 
पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत केले आहेत. “Until further orders status quo, as it exists today, shall be 
maintained” याबाबत सा.प्र.वि./कार्यासन १६- ब यांनी पुढील प्रमाणे अभिप्राय fed आहेत. 
“दि.१५.०४.२०१९ रोजी व आत्ताही सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या. १६-ब यांच्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रातील सूचना अस्तित्वात आहेत. सबब, पुढील आदेश होईपर्यंत सर्व पदोन्नत्यांबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग, कार्या. १६-ब दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्रातील सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.” सबब, सदर 
आदेशातील पदोन्नत्या शासन पत्र दि. २९.१२.२०१७ मधील सूचनांनुसार केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात व 
सा.प्र.वि./कार्यासन १६- ब यांनी दिलेल्या उपरोक्‍त अभिप्रायानुसार देण्यात येत आहेत. 


४. महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधीत पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधीत सहायक नियंत्रक यांना निवडश्रेणी निरीक्षक पदावर 
पदावनत करण्यात येईल. 

सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०८१३१२२३४०६८०६ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SURESH DNYANDEO REDEKAR 


SURESH DNYANDEO isc a 
REDEKAR ar ee re 
(सु. ज्ञा. रेडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व संबंधीत सहायक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (नियंत्रक, वैध 
मापन शास्त्र यांच्यामार्फत) 
प्रत :- 


१. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः वैमाशा-२०१८/प्र. क्र. १५६/ग्रासं-३ 


२. उपनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई महानगर विभाग /नागपूर विभाग/ औरंगाबाद 
विभाग/ पुणे विभाग/नाशिक विभाग 

३. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ सांगली/ नाशिक/परभणी/अमरावती/जालना 

८. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

९. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

१०.निवड नस्ती, कार्यासन ग्रासं-३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


